दिव्यांग कल्याण या नव्याने निर्माण झालेल्या 
विभागाचे कार्यालय नवीन जागेत सुरु 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.: इडीडी-२०२३/प्र.क्र.०७/दि.क.-१ 
३१, ३२, ३५ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग, तिसरा मजला, 
बॅरीस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट, 
मुंबई-४०० ०२१. 
दिनांक : २७ एप्रिल, 2023. 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक: शाकानि-२०२२/प्र.क्र.६७/१८ (र.व.का.), दिनांक १५ 
डिसेंबर, २०२२ अन्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग या विभागातून दिव्यांग कल्याण या नवीन 
मंत्रालयीन विभागाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. 

२. सदर विभागाचे कार्यालय दिनांक ५ एप्रिल, २०२३ रोजी पासून ३१, 32, ३५ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग, 
तिसरा मजला, बॅरीस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-०२१ या ठिकाणी नियमितपणे सुरु करण्यात आले 
आहे. या विभागाचा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-४०१४५१७६ असा आहे. 

३. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२७१५०४४६६६३५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. _ Digitally signed by VISHNUDAS 
PUNDLIKRAO GHODKE 


Date: 2023.04.27 15:10:46 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव., 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 

मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई., 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य., 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२., 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२., 

१०. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२., 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२., 

१२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, पहिला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई-४०० ०३२., 

१३. मा. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई., 

१४. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२., 

१५. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई., 

१६. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई., 

१७. प्रबंधक, लोकआयुक्‍त व उपळोक आयुक्त यांचे कार्यालय १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मुंबई- ४०० ०३२., 


०८ “८७ A -0 


झासन परिपत्रक क्रमांकः इडीडी-२०२३/प्र.क्र.०७/दि.क.-१ 


१८.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडिया इमारत, मुंबई- ४०० ०३२., 

१९. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई., 

२०. मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 

२१. राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई., 

२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई., 

२३. सर्व विभागीय आयुक्‍्त., 

२४.सर्व जिल्हाधिकारी., 

२५. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी., 

२६. मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख. 

२७.भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बराक नं.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२०., 

२८.भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस(ई) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई-४०० ०२५., 

२९.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई - ४०० ०३८., 

३०. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई- Yoo ०२८., 

३१. बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, कलेक्टर कॉलनी, 
चेंबूर, मुंबई - ४०० ०७४., 

३२. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल मार्ग, मुंबई - ४०० ००४., 

३३. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई - Yoo ०१३., 

३४.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०००२८., 

३५. निवड नस्ती (दि.क.-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


